वाचा 
१ 
२ 
३ 
¥) 
4) 
र, 
७) 
८ 
९) 


— — ~ 


— 


अनुत्तीर्ण कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा २०२२ मध्ये प्राप्त 
गुणांची फेरमोजणी करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ एप्रिळ, २०२३ 


सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांकित दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२३ चे परिपत्रक 

ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्र. संदर्भ-२१५/आस्था-१, दि. २८.०२.२०२३ 

जलसंपदा विभागाचे पत्र क्र. परीक्षा-२०२१/प्र.क्र.ई६५३/आ(मंत्रालय), दि. 02.03.2023 

वित्त विभागाचे पत्र क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१४२/प्रशासन-१, दि. ०८.०३.२०२३ 

नियोजन विभागाचे पत्र क्र. निविआ-२६२०/प्र.क्र.१०४/का.१४२१, दि. १३.०३.२०२३ 

गृहनिर्माण विभागाचे पत्र क्र. परीक्षा-२०१९/प्र.क्र.१९४/प्रशा-१, दि. १५.०३.२०२३ 

कृषि व पदुम विभागाचे पत्र क्र. कृपवि-३१२१/प्र.क्र.६४३/प्रशा-१, दि. २१.०३.२०२३ 

सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र क्र. साप्रआ-१३२३/प्र.क्र.४६/१७, दि. १७.०३.२०२३ व दि. २४.०३.२०२३ 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे पत्र क्र. सववि-२७२२/प्र.क्र.११/आस्था-१, दि. १५.०३.२०२३ 


qo) विधि व न्याय विभागाचे पत्र क्र. इएसटी-२०१९/प्र.क्र.२१३/का.२, दि. १६.०३.२०२३ 

११) गृह विभागाचे पत्र क्र. सेप्रप-२५२२/प्र.क्र.६३०/आस्था-१, दि. १७.०३.२०२३ 

१२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे पत्र क्र. परीक्षा-२०२१/प्र.क्र.३४७/प्रशासन-३, दि. 29.03.2023 

१३) अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे पत्र क्र. परीक्षा-६२२१/प्र.क्र.२६०/नापु-११, दि. 23.03.2023 


परिपत्रक 


कक्ष अधिकारी विभागीय परीक्षा सन २०२२ चा निकाल दि. २३ फेब्रुवारी, २०२३ च्या परिपत्रकाद्वारे घोषित करण्यात 
आला आहे. सदर परीक्षेतील निकालाच्या गुणांची फेरमोजणी करण्यासाठी उपरोक्त अ. क्र. २ ते १३ येथील पत्रांन्वये एकूण 
२२ उमेदवारांचे अर्ज सामान्य प्रशासन विभागास प्राप्त झाले आहेत. सदर उमेदवारांनी केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित 
प्रश्नपत्रिकेत मिळालेल्या गुणांची फेरमोजणी केल्यानंतर सुधारीत गुणांबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे घोषित करण्यात येत 


आहे :- 
अ. | विभागाचे नाव | आसन उमेदवाराचे नाव गुणांची दिनांक २३ । फेरमोजणी | शोरा 
क्र. क्रमांक फेरमोजणी । फेब्रुवारी, नंतरचा 
केलेल्या २०२३ सुधारीत 
प्रश्नपत्रिकेचा | रोजीच्या निकाल 
क्रमांक | निकालानुसार 
प्राप्त गुण 
1१ | २ ३ PB ५ & | 8 ८ 
F| नियोजन विभाग | ४ ।१ श्रीम. शोभा सुनिल प्रश्नपत्रिका ४७ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
चंदनशिवे क्र.१ भाग-१-२१ । निकालात 
भाग-२- २६ बदल नाही 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ. | विभागाचे नाव | आसन उमेदवाराचे नाव गुणांची दिनांक २३ । फेरमोजणी | शोरा 
क्र. क्रमांक फेरमोजणी । फेब्रुवारी, नंतरचा 
केलेल्या २०२३ सुधारीत 
प्रश्नपत्रिकेचा | रोजीच्या निकाल 
क्रमांक । निकालानुसार 
प्राप्त गुण 
२ ३ i oa ee ol ५ & | 8 ८ 
२ | ग्रामविकास १२ | २ श्रीम. रेश्‍मा भिवाजी | प्रश्नपत्रिका ४७ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
विभाग धुरत क्र.१ भाग-१-२२ । निकालात 
भाग-२-२५ । बदलनाही 
३ | वित्त विभाग १४ । >) श्रीम. पुजा ज्ञा. देसाई । प्रश्नपत्रिका ४२ अनुत्तीर्ण 
क्र.१ भाग-१- २२ 
भाग-२- २० 
प्रश्नपत्रिका ४६ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
P.2 भाग-१- 23 निकालात 
भाग-२-२३ । बदलनाही 
१९४ | 9 श्री. संदिप चंद्रकांत प्रश्नपत्रिका ४७ अनुत्तीर्ण 
परब B.2 भाग-१- 32 
भाग-२- 94 
४ | कृषिवपदुम २५ |५श्री. राहुल द. प्रश्नपत्रिका ४२ अनुत्तीर्ण 
नाडकर्णी क्र.१  । भाग-१- २२ पुर्वीच्या 
भाग-२-२० । निकालात 
४९ । 8) श्री. सचिन दत्तात्रय प्रश्नपत्रिका ४७ बदल नाही । अनुत्तीर्ण 
घाटावकर क्र्‌२ भाग-१- २७ 
भाग-२- २० 
१७९ । ७ श्री. केडाव ज. जाधव । प्रश्नपत्रिका ४७ Bd अनुत्तीर्ण 
क्र.२ भाग-१- २४ भाग-१- २५ 
भाग-२-२३ | भाग-२- २३ 
५ । उद्योग, ऊर्जाव | ४० | ८) श्रीम. पद्मजा सतिठा | प्रश्नपत्रिका ४६ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
कामगार विभाग दाभोळकर क्र.१ भाग-१-२६ । निकालात 
भाग-२-२० । बदल नाही 
६ | विधि व न्याय ७१ ।९) श्रीम. प्रियांका अरविद | प्रश्नपत्रिका ४२ 42 उत्तीर्ण 
विभाग गावडे क्र.१ भाग-१-२२ | भाग-१- २२ 
भाग-२- २० भाग-२- ३० 
१६९ | १० श्रीम. अपर्णा विजय । प्रश्नपत्रिका ४८ Yo उत्तीर्ण 
जाधव क्र.१ भाग-१-२१ | भाग-१- २३ 
भाग-२- २७ भाग-२- २७ 
२२७ ।११ श्री. लकेशा राजेंद्र  । प्रश्नपत्रिका ४७ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
कानडे क्र.२ भाग-१-२७ । निकालात 
भाग-२-२० । बदल नाही 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ. | विभागाचे नाव | आसन उमेदवाराचे नाव गुणांची दिनांक २३ । फेरमोजणी | शोरा 
क्र. क्रमांक फेरमोजणी । फेब्रुवारी, नंतरचा 
केलेल्या २०२३ सुधारीत 
प्रश्नपत्रिकेचा | रोजीच्या निकाल 
क्रमांक । निकालानुसार 
प्राप्त गुण 
२ ३ 1 | ५ ६ 1 8 ८ 
७ | जलसंपदा ९१ | १२ श्री. साहिल महादेव । प्रश्नपत्रिका ४८ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
विभाग धनवडे क्र.१ भाग-१-२८ । निकालात 
भाग-२-२० । बदलनाही 
१०३ | १३) श्री. सुरज हरिभाऊ |। प्रश्नपत्रिका ४३ 43 उत्तीर्ण 
मुनेश्वर क्र.१ भाग-१-१८ । भाग-१- २८ 
भाग-२-२५ । भाग-२- २५ 
१२४ | १४ श्री. संतोष रामचंद्र । प्रश्नपत्रिका ४५ अनुत्तीर्ण 
तळगांवकर क्र.१ भाग-१- १८ पुर्वीच्या 
| भाग-२-२७ । निकालात 
१६० | १५ श्री. सुनिल रंगनाथ | प्रश्नपत्रिका ४९ बंदेल नाडी अनुत्तीर्ण 
ससाणे क्र.१ | भाग-१- २६ 
भाग-२- २३ 
८ । सहकार, पणन | ११७ | १६) श्री. WRT रमेशराव | प्रश्नपत्रिका ४८ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
व वस्त्रोद्योग कठाळे क्र.२ भाग-१-२९ । निकालात 
विभाग भाग-२-१९ ।बदल नाही 
९ | गृहनिर्माण १२६ | १७ श्री. गिरीष गणपत | प्रश्नपत्रिका ४१ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
विभाग सुर्वे क्र.१ = | भाग-१-२१ । निकालात 
भाग-२-२० । बदलनाही 
२०० | १८) श्री. अजितकुमार प्रश्नपत्रिका ४३ ६६ उत्तीर्ण 
अरुणराव थोरात क्र.२ भाग-१- २७ | भाग-१- ४४ 
भाग-२- १६ भाग-२- २२ 
श्‌ ० | गृह विभाग १५४ | १९) श्री. मंगेश द. हेमाडे | प्रश्नपत्रिका ४७ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
क्र.१ भाग-१-२६ । निकालात 
भाग-२-२१ । बदल नाही 
। १ | सामान्य प्रशासन | १७१ | २० श्री. रमेश वामन प्रश्नपत्रिका ४८ अनुत्तीर्ण 
विभाग सरफरे क्र.१ भाग-१- २२ 
भाग-२- २६ 
प्रश्नपत्रिका ४८ अनुत्तीर्ण 
क्र.२ भाग-१- २७ 
भाग-२- २१ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २१२१/प्र.क्र.५९/का.१७ 


अ. | विभागाचे नाव | आसन उमेदवाराचे नाव गुणांची दिनांक २३ । फेरमोजणी | शोरा 
क्र. क्रमांक फेरमोजणी । फेब्रुवारी, नंतरचा 
केलेल्या २०२३ सुधारीत 
प्रश्नपत्रिकेचा | रोजीच्या निकाल 
क्रमांक । निकालानुसार 
प्राप्त गुण 
1१ | २ ३ PB षु & | 8 ८ 
२३८ | २१ श्रीम. यामिनी यतिन | प्रश्नपत्रिका ४८ पुर्वीच्या । अनुत्तीर्ण 
कोळी D3 भाग-१-३८ । निकालात 
भाग-२-१० | बदल नाही 


श्री. ओमप्रकाश व्यंकटराव कोळगीरे यांच्या दि. २३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या 


निकालामध्ये त्यांना उत्तीर्ण ऐवजी अनुत्तीर्ण दर्शविण्यात आले होते. श्री. ओमप्रकाश व्यंकटराव कोळगीरे यांचा अंतिम 


निकाल पुढीलप्रमाणे :- 
आसन | उमेदवाराचे नाव विभाग प्रश्नपत्रिका प्रश्नपत्रिका । प्रश्नपत्रिका | प्रश्नपत्रिका | शोरा 
क्र. क्र.१ क्र.२ क्र्३ क्र्४ 
३९ | श्री.ओमप्रकाठा अन्न नागरी पुरवठाव | ७३ ७६ ७८ ७८  । उत्तीर्ण 
व्यंकटराव कोळगीरे ग्राहक संरक्षण 
विभाग 


संबंधित प्रशासकीय विभागांनी सदरहू परिपत्रक वर नमूद उमेदवारांच्या निदर्शनास आणावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१७१२३७५७११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. +=PRASHANT 
ATAMARAM NAVGE 


Digitally signed by PRASHANT ATAMARAM NAVGE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1aa19561cb9df1 0dSed18ea1e2dd9c21abc8f013acd 1abf 
32b760e9654b815c8, postalCode=400032, st=M: 
ber=CCO9BD62F22C3FE43CEF4F7746E3347362ED6D53 
CDS5E3C1EDBC44748819D1016, PRASHANT ATAMARAM. 


Date: 2023.04.17 12:45:58 +05'30 


(प्रशांत आ. नावगे) 
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. उप सचिव/सह सचिव (आस्थापना), 
ग्रामविकास विभाग/जलसंपदा विभाग/ वित्त विभाग / नियोजन विभाग/गृहनिर्माण विभाग/कृषि व पदुम विभाग/ 
सामान्य प्रशासन विभाग /सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग /विधि व न्याय विभाग /गृह विभाग/ उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग /अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 

२. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/का.१४-ब 


३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


